शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
जळगाव येथे सुरु करण्यात आलेल्या ५०० 
Sera रुग्णालयाकरीता आव्यक 
पदनिर्मितीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२४१७/प्र.क्र.१४७/२०१७/वैसेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकूल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक:- ३० मे, २०१९ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः वैद्यकीय व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्रमांक एमईडी-२०१६/प्र. 
क्र. १८५/२०१६/ शिक्षण-१, दिनांक:- ११ मे, २०१७ 


२) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्र. संवैशिवस/जळगाव-रुग्णालय/नवीन 
बाब/पदनिर्मितीप्रस्ताव/१९५४८/अ-५/२०१७, दि. २९.११.२०१८ 

प्रस्तावना :- 

राज्यात वैद्यकीय पदविधारकांची संख्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार कमी 
असल्यामुळे तसेच राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधांचा विचार करता, जळगाव जिल्हा तुलनेने वैद्यकीय 
सेवा उपलब्ध करण्यामध्ये मागासलेला असल्याने जळगाव येथे नविन “शासकीय एकात्मिक शैक्षणिक 
संकूल (Medical Hub)” निर्माण करण्यासाठी करण्यासाठी आवश्‍यक बांधकाम, यंत्रसामुग्री व पद 
निर्मितीस दिनांक २५.०४.२०१७ रोजीच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार, 
दिनांक ११ मे २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान केली असून, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
जळगाव यांस संलग्नित ५०० खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यास संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. सबब, ५०० खाटांच्या रुग्णालयाकरीता वर्षनिहाय आवश्‍यक पदनाम निहाय 
पदनिर्मिती आवश्‍यक असल्यामुळे संदर्भाकित शासन निर्णयानुसार पदनाम निहाय पदनिर्मितीस मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या अनुषंगीक मान्यतेच्या अधिन राहून शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यास 
मान्यता दिली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव येथे yoo खाटांच्या रुग्णालयाकरीता 
आवश्यक पदांची विवरण पत्र “अ” नुसार एकूण ५८१ पदांची ०४ टप्प्यात पद निर्मिती करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे काल्पनिक पदनिर्मिती करुन बाह्ययंत्रणेद्दारे कामे करण्यासाठी विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२४१७/प्र.क्र.१४७/२०१७/वैसेवा-१ 


“ब” नुसार वर्ग-३ मधील ३१ पदे आणि वर्ग-४ मधील एकूण ४७४ काल्पनिक पदांची निर्मित करण्यास आणि 
ही पदे बाह्यस्राताद्वारे म्हणजेच विहित प्रक्रियेने नियुक्‍त पुरवठादार कंपनी मार्फत भरण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव येथे yoo खाटांच्या रुग्णालयाकरीता आवश्‍यक 
पदांची निर्मिती ही भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकानुसार करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष पदभरती 
(नियुक्‍ती) नवीन रुग्णालय सुरु झाल्याच्या दिनांकापासून करण्यात यावी. 


१) विवरण पत्र- अ मध्ये नमूद केलेली प्रथम, द्वितीय, तृत्तीय व अंतिम टप्यातील पदे टप्पा निहाय 
मंजूर होणार असून, प्रती वर्षी पुढील टप्प्यातील पदे निर्माण होतील. 

२) सदर पदांच्या वेतनाकरीता संस्था निहाय लेखाशिर्ष व आहरण संवितरण सांकेतांक मंजूर 
करुन घेवून प्रथम टप्प्याच्या वेतनाचे अनुदान पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करुन घ्यावे. अनुदान 
मंजूर झाल्यावरच पदे विहीत पध्दतीनुसार भरण्यात यावीत. 

३) पुढील टप्प्यांच्या वेतनाची तरतूद संस्थेच्या प्रती वर्षीच्या अंदाज पत्रकात करण्यात यावी. 


पुढील टप्प्यांच्या पदांचा समावेडठा प्रतीवर्षी अस्थायी पदांच्या मुदतवाढ प्रस्तावात करण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५३०१५१४०५५०१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Dattatray Kamalakar 


e 
S a ny a y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Medical Education and Drugs Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D tt t 2.5.4.20=a76cfb0ddc7 1b4b173782718f405ed4 

a a ray 2cOb8e6dd418e6177d1c42b709d14a1b3, 
serialNumber=8b59cf505330cb5cdd8e984576 
e0ed9db53f7084057ebf3ca2800ff44519880e, 


Ka mM a | a ka if cn=Sanjay Dattatray Kamalakar 
Date: 2019.05.30 16:41:24 +05'30' 


सं.द. कमलाकर 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) मा. मंत्री (वे.शि.) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. राज्यमंत्री (वै.शि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२४१७/प्र.क्र.१४७/२०१७/वैसेवा-१ 


षु 


mo 2८ 


) 
) 
७) 
८) 

) 


vo 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, 

संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखन सामुग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई, 
कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक (५ प्रती), 
जिल्हाधिकारी, जळगाव, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 


१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव, 

११) सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, 

१२) ग्रंथपाल, ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधान मंडळ, सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

93) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४) सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी/नोंदणी शाखा प्रमुख, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५) निवडनस्ती (वैसेवा-१). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२४१७/प्र.क्र.१४७/२०१७/वैसेवा-१ 


विवरण पत्र-अ 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव नवीन पदनिर्मितीबाबत प्रस्ताव 
(सन २०१८-१९) 


तक्‍ता क्र.१ 
संवर्ग प्रथमवर्ष व्दितीय वर्ष तृतीय वर्ष चतुर्थ वर्ष एकूण 
आवश्यक पद | आवश्‍यक पद | आवशयक पद | आवश्‍यक पद | आवश्यक पद 
संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या 
वर्ग-१ २ PF i 1 10 2 
वर्ग-२ २१ Ls .॥| शिळ शा शिका २१ 
वर्ग-३ ३३८ ९१ ६७ ६२ ५५८ 
एकत्रित एकूण ३६१ ९१ ६७ ६२ ५८१ 
add क्र.२ 
वरील पदे निर्माण करण्यासाठी संवंर्गनिहाय पहिल्या चार वर्षांत वेतनावर वर्षनिहाय येणारा आवर्ती 
खर्च पुढीलप्रमाणे आहे :- 
संवर्ग । प्रथमवर्ष येणारा | द्वितीय वर्ष येणारा | तृतीय वर्ष येणारा | चतुर्थ वर्ष येणारा | एकूण चार वर्षांचा 
खर्च खर्च खर्च खर्च खर्च 
वर्ग-१ १३,६५,४०८ १३,६५,४०८ १३,६५,४०८ १३,६५,४०८ ५७,६१,६३२ 
वर्ग-२ १,३३,६०,१७६ १,३३,६०,१७६ १,३३,६०,१७६ १,३३,६०,१७६ ५,३४,४०,७०४ 
वर्ग-३ १३,८३,५९,९६४ | १७,४२,९५,८७२ | २०,१३,७७,११२ | २२,७३,१३,३१२ | ७४,१३,४६,२६० 
एकूण १५,३०,८५,५४८ | १८,९०,२१,४५६ | २१,६१,०२,६९६ | २४,२०,३८,८९६ | ८०,०२,४८,५९६ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२४१७/प्र.क्र.१४७/२०१७/वैसेवा-१ 


नियमित पदे (संवंर्गनिहाय) 
तक्ता क्र.३ 
अ पदनाम आवश्‍यक | सहाव्या वेतन | सातव्या वेतन प्रस्तावीत पदांचा १२ 
क्र. पदे ।आयोगानुसार । आयोगानुसार महिन्याच्या वेतनाचा खर्च 
वेतनश्रेणी वेतनश्रेणी (सहाव्या वेतन आयोगानुसार) 
वर्ग-१ 
वैद्यकीय अधिक्षक i] 44g 00- एस-२३ : ६७७००- 
७,०१,२०८/- 
Ey ३९१००/६६०० २०८७००/६६०० 
उप वैद्यकीय 0 १५६००- एस-२३ : ६७७००- 
क्षक ६,६४,२००/- 
२ | अधि 3९१००/६६०० २०८७००/६६०० 
एकूण २ १३,६५,४०८/- 
वर्ग-२ 
वैद्यकोय १ १५६००- एस-२० : ५६१००- 
९ ६०० एस-२० : ५६१०० १,२६,१९,८००/- 
३ | अधिकारी ३९१००/५४०० १७७५००/५४०० 
प्रशासकीय शिंगी 2 एस-१५ : ४१८००- 
अधिकारी त्ता की) . ४,३१,८६८/- 
४ । अधिकारी ३४८००/४४०० १३२३००/४४०० 
शिंगं = एस-१६ : ४४९००- 
अधिसेविका की aici 3,02,40¢/- 
4 382 00/800 १४२४००/४६०० 
एकूण २१ १,३३,६०,१७६/- 
वर्ग-३ 
सहाय्यक ९३००- एस-१५: ४१८००- 
१७,०५,५ f= 
६ । अधिसेविका द 3४८००/४४०० | १३२३००/४४०० ०५,५३६ 
परिसेविका a एस-१४ : ३८६००- 
५० en Shee ee १,०६,५९,६००/- 
9 ३४८००/४३०० १२२८००/४३०० 
अधिपरिचारीका ग्या ९३००- एस-१३ : ३५४००- वक की 
८ ३४८००/४२०० | ११२४००/४२०० 
आहारतज्ञ जी एस-१४ : ३८६००- 
न २ oe s sas ४,२६,३८४/- 
९ ३४८००/४३०० | १२२८००/४३०० 
कार्यालयीन : ९३००- एस-१४ : ३८६००- ८,५२,७६८/- 
षि अधिक्षक ३४८००/४३०० | १२२८००/४३०० 
वरीष्ठ औषध क | ९३००- एस-१३ : ३५४००- २९,६३,१००/- 
la निर्माता ३४८००/४२०० | ११२४००/४२०० 
औषध निर्माता " 4200- एस-१० : २९२००- १७,७५,७६०/- 
१२ २०२००/२८०० | ९२३००/२८०० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२४१७/प्र.क्र.१४७/२०१७/वैसेवा-१ 


प्रयोगशाळा ९३००- एस-१३ : ३५४००- ४२,३३,०००/- 
१३ तंत्रज्ञ i 38200/¥200 | ११२४००/४२०० 

वरीष्ठ सहाय्यक शी ९३००- एस-१३ : ३५४००- २१,१६,५००/- 
१४ ३४८००/४२०० | ११२४००/४२०० 

विद्युत यांत्रिकी : ५२००- एस-८ : २५५००- ४,८२,६८८/- 
१५ २०२००/२४०० ८११००/२४०० 

वरीष्ठ लिपीक Ez ५२००- एस-८ : २५५००- १२,०६,७२०/- 
१६ २०२००/२४०० ८११००/२४०० 

सहायक ५२००- एस-८ : २५५००- ८,५२,७६८/- 
१७ | भांडारपाल ; 20200/2¥00 | ८११००/२४०० 

क्ष-केरण ५२००- एस-७ : २१७००- ६,८७,०२४/- 
१८ । सहाय्यक ; 20200/2000 | ६९१००/२००० 

कनिष्ठ लिपीक र ५२००- एस-६ : १९९००- २०,३३,३१६/- 
१९ २०२००/१९०० | ६३२००/१९०० 

वस्त्रपाल jm | 4200- एस-६ : १९९००- ४,२३,३००/- 
२० २०२००/१९०० ६३२००/१९०० 

प्रयोगशाळा ५२००- एस-६ : १९९००- २१,१६,५००/- 
२१ | परीचर : २०२००/१९०० | ६३२००/१९०० 

एकूण ५५८ १४,३५,८५,४७२/- 
एकत्रित (वर्ग-१ ते वर्ग-३) ५८१ १५,३०,८५,५४८/- 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२४१७/प्र.क्र.१४७/२०१७/वैसेवा-१ 


विवरण पत्र-ब 


तक्‍ताक्र.१ 


काल्पनिक पदे बाह्यसत्रोताने नवीन पदनिर्मितीबाबत प्रस्ताव (सन २०१८-१९) :- 


संवर्ग प्रथमवर्ष व्दितीय वर्ष तृतीय वर्ष चतुर्थ वर्ष एकूण 
आवश्‍यक पद | आवश्‍यक पद | आवश्‍यक पद | आवशयक पद | आव्यक पद 
संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या 
वर्ग-३ २१ [i= वक ० [es i: ee i ३१ 


प्रस्तावित वरील रुग्णालयाची पदे निर्माण करण्यासाठी संवंर्ग निहाय पहिल्या चार वर्षात वेतनावर 


वर्ष निहाय येणारा आवर्ती खर्च पुढील प्रमाणे आहे. 


संवर्ग | प्रथमवर्ष येणारा | व्दितीय वर्ष | तृतीय वर्ष येणारा | चतुर्थ वर्ष येणारा | एकूण चार 
खर्च येणारा खर्च खर्च खर्च वर्षांचा खर्च 
वर्ग-३ २५,२०,००० ३७,२०,००० ३७,२०,००० ३७,२०,००० ३७,२०,००० 
काल्पनिक पदे- वर्ग-३ (sera) 
अ पदनाम आवश्‍यक वेतनश्रेणी प्रस्तावीत पदांचा १२ 
क्र. पदे महिन्याच्या वेतनाचा खर्च 
a] स्वच्छता निरीक्षक ३ एकत्रित १०,००० 3,६०,०००/- 
२ | सुतार 8 एकत्रित १०,००० ४,८०,०००/- 
3 | लोहार 2 एकत्रित १०,००० २,४०,०००/- 
४ । विजतंत्री ८ एकत्रित १०,००० ९,६०,०००/- 
६ | नळ जोडारी षु एकत्रित १०,००० ६,००,०००/- 
६ | दूरध्वनी चालक 4 एकत्रित १०,००० ६,००,०००/- 
७ | शिंपी 8 एकत्रित १०,००० ४,८०,०००/- 
एकूण ३१ ३७,२०,०००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२४१७/प्र.क्र.१४७/२०१७/वैसेवा-१ 


Add क्र.२ 


प्रस्तावित वरील रुग्णालयाची पदे निर्माण करण्यासाठी वर्ग-४ ची कंत्राटी (बाह्यस््रोताने) भरावयाची 
पदे पुढीलप्रमाणे:- 


संवर्ग प्रथम वर्ष व्दितीय वर्ष | तृतीय वर्ष चतुर्थ वर्ष एकूण 
आवश्‍यक पद «=| आवश्यक पद | आवश्यक पद | आवश्यक पद | आवश्‍यक पद 

संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या 

वर्ग-४ १७९ १८५ ७१ ३९ ४७४ 


प्रस्तावित वरील रुग्णालयाची पदे निर्माण करण्यासाठी संवंर्ग निहाय पहिल्या चार वर्षात वेतनावर 
वर्ष निहाय येणारा आवर्ती खर्च पुढीलप्रमाणे:- 


संवर्ग प्रथमवर्ष येणारा व्दितीय वर्ष तृतीय वर्ष चतुर्थ वर्ष एकूण चार 
खर्च येणारा खर्च येणारा खर्च येणारा खर्च वर्षांचा खर्च 
वर्ग-७४ १,७१,८४,००० | ३,४९,४४,००० | ४,१७,६०,००० | ४,५५,०४,००० | ४,५५,०४,००० 
काल्पनिक पदे :- वर्ग-४ (बाह्यस्त्रोताने) 
अ पदनाम आव्यक पदे वेतनश्रेणी प्रस्तावीत पदांचा 
क्र. १२ महिन्याच्या 
वेतनाचा खर्च 
वि alanis सहाय्यक २० एकत्रित ८००० १९,२०,०००/- 
२ | जमादार २ एकत्रित ८००० १,९२,०००/- 
३ | स्वयंपाकी ५ एकत्रित ८००० ४,८०,०००/- 
४ ।न्हावी २ तएकत्रि ८००० १,९२,०००/- 
५ | कक्षसेवक १३५ एकत्रित ८००० १,२९,६०,०००/- 
६ | सफाईगार १९० एकत्रित ८००० १,८२,४०,०००/- 
७ । सुरक्षारक्षक १२० एकत्रित ८००० १,१५,२०,०००/- 
एकूण 1 ४७४. | ४,५५,०४,०००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


